दिव्यांग aah हक्क अधिनियम, २०१६ मधील 
तरतुदीनुसार केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय 
व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे 
धर्तीवर राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील 
दिव्यांगांसाठी पदांचे सुनिश्चिती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.:-दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२ 
३१/३२/ ३५ “ए” विंग, ३ रा मजला, मित्तल टॉवर, 
बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०००२१. 
दिनांक:- २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा:- १) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकरीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४ जानेवारी, 
२०२१ ची अधिसूचना 


३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०१९ / प्र. क्र. २५१ / दि. 


क. २ दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० 


४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग - २०१९ / प्र. क्र. २५१ / दि. 


क. २, दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२१ 


५) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकरीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची क्रमांक : फा. सं. ३० - 


१२ / 2020 - डीडी -Ill, दिनांक २४ ऑगस्ट, २०२२. 


शासन परिपत्रक :- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम-३३ अनुसार केंद्र शासनाने 
दिनांक ४ जानेवारी, २०२१ च्या अधिसूचनेन्वये, दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी तयार 
केली असून त्यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगांकरीता सुनिश्चित करण्याबाबतच्या 
सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या दिनांक २४ ऑगस्ट, 
२०२२ च्या अधिसूचनेन्वये, केंद्र शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी, २०२१ च्या अधिसूचनेमध्ये नमूद 


Locomotor Disability या अस्थिव्यंग प्रकारामध्ये Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SD 


without any associated neurological / limb dysfunction हा स्वतंत्र उपप्रकार समाविष्ट करण्यात 
आलेला आहे. त्यानुसार शासन सेवेतील जी पदे अस्थिव्यंग (Locomotor 1590110) प्रवर्गातर्गत 


OA, OL, BL, OAL, BLOA व BLA या दिव्यांग प्रवर्गांसाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहेत, अशी सर्व 


पदे Spinal Deformity (SD) and Spinal Injury (SI) without any associated neurological / limb 


dysfunction या स्वतंत्र उपप्रकारांसाठीसुद्धा सुनिश्चित राहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२ 


शः सबब सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सूचित करण्यात येते की, शासन सेवतील 
पदभरती करताना उक्त तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२४०२२९१७१७२३५३३५ असा आहे. 
हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJESH BHASKAR GAIKWAD. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PERSONS WITH 
DISABILITIES WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5b1378a498cdff3fdd9ea5370b7 1 fae3eca97e85924d0e443758 
hi 


\de5f0221f9a, postalCode=400032, st: 


‘Mahi 
i ber=26E171EC96C63F6333217D12FB6DA1C5A800CE18A7A6 
FDS9ABF19B8ED3F02A91 RAJESH BHASKAR GAIKWAD 


Date: 2024.02.29 17:26:35 +05'30' 


(रा. भा. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

५. मा.विधानसभा/विधान परिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 
८. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

९. सह/उपसचिव, (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 

१०.सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण 

११.सर्व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१२.निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


